महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर  5-२० : ५६१००-१७७५००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवांतर्गत 
(आयुर्वेदिक), पदव्युत्तर पदवी / पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पिजीपी-२०२०/प्र.क्र.२३१/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २६ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/मवैआसे/२अ/टे३/पीजी पदस्था/ 
आयुर्वेद/१०३/२०, दि १७.०६.२०२०. 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 5-२० : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील, 
आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत (आयुर्वेदिक) पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी / पदविका अभ्यासक्रमांनंतरची सुधारीत पदस्थापना देण्याबाबत आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्यांच्या वाचा येथे नमूद दि.१७.०६.२०२० च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार आरोग्य 
संस्थांमधील रिक्त पदे व प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून आयुर्वेदिक पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
उत्तीर्ण झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाळील प्रपत्र-अ मध्ये तसेच डीसीएच अभ्यासक्रमाचा राजीनामा 
दिलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला प्रपत्र-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र -अ 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नावा । पदव्युत्तर पदवीचा | पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमानंतरची 
अभ्यासक्रम पदस्थापना 

| 9 | डॉ. सुदाम बाळासाहेब बागळ  ।प्रसूतीतंत्र व स्रीरोग | प्रा आ कें पळवे ता पारनेर जि अहमदनगर 
२ | डॉ. दिलीप दौलतसिग पाडवी ।इलाक्य प्राआ के कोपर्ली जि नंदूरबार 

३ | डॉ. विनोद जावलसिह चव्हाण = | aT प्राआ कें बनगाव ता आमगाव जि गोंदिया 
४ । डा. प्राजक्ता कृष्णराव GTS रोगनिदान प्राआ के व्याहाड जि नागपूर 

५. | डा. प्रसाद पोपट दौंड कौमारभूत्य प्राआ के वाळवा जि सांगली 


शासन आदेशा क्रमांकः पिजीपी २०२०/प्र.क्र.२३१ /सेवा-३ 


प्रपत्र -ब 
अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव डीसीएच अभ्यासक्रमाचा राजीनामा दिल्यानंतरची 
पदस्थापना 
। १ | डो समीर सदाशिव बनसोडे ता आअ कुरखेडा जि. गडचिरोली 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी ७ दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. विहित मुदतीनंतर रुजू न झाल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी हे 
अनधिकृत गैरहजर समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात यावी. 


३. सदर आदेशान्वये पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतर पदस्थापना देण्यात आलेल्या 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासनाची (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आरोग्य संस्थांमध्येच) 
नियमानुसार विहीत कालावधीसाठी सेवा करणे बंधनकारक आहे. उक्त प्रपत्र-अ मध्ये नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीची शासनाची सेवा न केल्यास रु.५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) 
इतका दंड भरणे क्रमप्राप्त राहील. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२०१७२९३१०६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
S a t i ५ h H a n mM a n t ta 0 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=814c799b5179dd55944f37 ef369de7b98d5d22be4 

13ef2efda9ea389e98444ce, 

serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78f44c79a89088 


B h 0 S a | e 48f662f446ecc012cc85676fc9, cn=Satish Hanmantrao 


Bhosale 
Date: 2020.10.26 12:27:42 +05'30' 


(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ नाशिक /नागपूर/कोल्हापूर. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, अहमदनगर/ नंदुरबार/ गोंदिया/नागपूर/सांगलळी/गडचिरोली. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/ नंदुरबार/ गोंदिया/नागपूर/सांगळी/गडचिरोली. 


AD 


oC 


४७ AN 
आ ल आ अह आ आक 


८४) 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पिजीपी २०२०/प्र.क्र.२३१/सेवा-३ 


७) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर/ नंदुरबार/ गोंदिया/नागपूर/सांगली/ 
गडचिरोली. 

८) मा. मंत्री (सा. आ. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

९) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 

१०) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


